मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या 
आधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता,कोयना (विवयां) 
संकल्पचित्र मंडळ,पुणे हे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत २ 
विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरी 
पदांना दि. ०१.०३.२०१८ ते दि. ३०.०९.२०१८ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१८/प्र.क्र.२०/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ .०४.२०१८. 


संदर्भः १) शासन ज्ञापन क्र. सीओई-२०१८ /प्र.क्र.२०/ज.वि., दिनांक २९.०१.२०१८. 
२) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ(वि)/जविप्र 
/मुदतवाढ/आ-५/५६९,दि.०७.०३.२०१८ 


area निर्णय : 


मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक 
अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र मंडळ, पुणे हे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
कोयना (विवंया) संकल्पचित्र विभाग क्र.१, पुणे व कार्यकारी अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र 
विभाग क्र.२, पुणे या विभागीय नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७३ मंजूर पदांना दि. ०१.०३.२०१८ ते 
दि. ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिळेला आहे) 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च मागणी क्र.आय.५,मुख्य लेखाज्ीर्ष ४८०१-वीज 
प्रकल्पावरील भांडवली खर्च,००१-संचाळन व प्रशासन, (०१) संचाळन व प्रशासन (०८)अधीक्षक 
अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र मंडळ,पुणे (०८) (०२)कोयना धरण पायथा विद्युत गृह (डावा 
तीर) (४८०१ ३९७४) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क., 
दिनांक ०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केळेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त 
सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.२०/जवि 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१८०४०७११३०४७७८२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
सोबत:- विवरणपत्र. Dn yan deo नयी ळा रस कशावर 


॥८0१९-400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20062931117643803362९6108697532342309944 
43607916435f8516, 
serialNumber=857832272f9c6e57a4d7 2f8a22cf4 1 cccb1c816e7374 
n a n a a g a e da487ed5ee3e377def65, cn=Dnyandeo Ananda Bagade 


Date: 2018.04.07 11:34:58 +05'30' 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


Water Resources 


प्रत:- विवरणपत्रासह अग्रेषित : 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य 9/2, मुंबई / नागपूर. 
३. मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 
४. अधीक्षक अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र मंडळ, पुणे. (५ प्रती). 
५. अधिक्षक अभियंता,प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, HATH, Fay 
६. ज.वि.संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.२०/जवि 


शासन निर्णय क्र.सीओई-२०१८/प्र.क्र. २०/ज.वि. दि.०६.०४.२०१८ चे 
विवरणपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील 


अ. पदनाम अ.अ. कोयना | का.अ. कोयना | का.अ. कोयना | एकूण पदे 
क्र. (विवयां) (विवयां) (विवयां) 
संकल्पचित्र संकल्पचित्र । संकल्पचित्र विभाग 
मंडळ पुणे विभाग क्र.१, क्र्‌.२ 
पुणे पुणे 
१. . | अधिक्षक अभियंता : ae 1 - | 1-1 Poa 
2. | सहा.अ.अ. Pd Po Po a 
३. | कार्यकारी अभियंता Po - a i eae Q 
४. | उप अभियंता Pa 8 8 ९ 
५. । कनिष्ठ अभियंता/ ४ ४ ४ १२ 
सहाय्यक अभियंता 
श्रेणी २/शाखा 
अभियंता 
६. | आरेखक/सहा. श्या शिका 3 
आरेखक 
७. | अनुरेखक Pd 2 २ 4 
अधीक्षक a Po Po = 
. | लघुलेखक(उच्वश्रेणी) 1 a 1 - | Poe | a | 
ae ०. | प्रथम लिपिक Pd Po Pe Le 
११. | वरिष्ठ लिपिक ४ 1१ 1१ & 
92. | कनिष्ठ लिपिक/ ८ षु षु १८ 
लिपिक टंकळेखक/ 
टंकलेखक 
१३. | वाहन चालक 1 १ | fa Pd 3 
१४ | दप्तरी/नाईक २ 1 - | 1-1 
१५ | शिपाई/सफाईगार/ ३ र 2 
स्वच्छक 
१६ | चौकोदार/पहारेकरी se Po Po 1 = 
३१ २१ २१ ७३ 
D n ya n d eo DAL cal osGaveninent Of ahasshtt ou an 
Ananda Ba ga d (ata ats) १०५०१ 


शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


